मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी 
कंपनीस माहे फेब्रुवारी २०२३ ते जून २०२३ 
या कालावधीकरीता केलेल्या कामाची देयके 
अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीसीटी-३११६/प्र.क्र.७६/भाग-५/पोल-३ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9६/भाग-५/पोळ-३दिनांक : २ ऑगस्ट, 2023 


शासन शुध्दीपत्रक - 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : सीसीटी-३११६/प्र.क्र.9६/भाग-५/पोल-३, दिनांक २.८.२०२३ 


याच्या परिच्छेद ३ मधील दुसऱ्या ओळीतील “ सन २०२२-२०२३” या मजकुराऐवजी “सन २०२३-२०२४” हा 


मजकूर वाचण्यात यावा. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२३०८०३१७२३१५३७२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efec 


f07 e98dc173423779d, postalCod 
st=Maharashtra, 
KA B A R E ialNumber=5CB43A03D973FF96AABBFO2A74864A4681 3 
99FE663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG 


Date: 2023.08.03 17:25:25 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२ , मुंबई/नागपूर 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१४. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा. 
१५. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग. 
१६. निवडनस्ती, पोल-३. 


